श्री. हाजी एस. हैदर आझम, अध्यक्ष, मौलाना 
आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास 
महामंडळ यांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: मौआम-२०१८/प्र.क्र.८९/का-८, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : ३० जुलै, २०१९. 


वाचा :- शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक : मौआम 
२०१४/प्र.क्र.१४३(भाग-२)/का-८, दिनांक : ०४.०९.२०१८ 


area निर्णय :- 


उपरोक्त संदर्भाकीत शासन निर्णयानुसार श्री. हाजी एस. Sax आझम, मुंबई यांची मौलाना आझाद 
अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळावर अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याद्वारे श्री. हाजी 
एस. हैदर आझम अध्यक्ष, HOM आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ यांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा 
देण्यात येत आहे. श्री. हाजी एस.हेदर आझम यांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा दिल्यामुळे वित्त विभाग, शासन निर्णय 
क्रमांक : शासाऊ-१०.१०/प्र.क्र.९६/१०/सा.ऊ. दिनांक १३.०३.२०१२ अन्वये देय असलेल्या सेवा सुविधा त्यांना 
अनुज्ञेय होतील. 


२. सदर शासन निर्णय मा.मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या संदर्भ क्रमांक FAA १०२४ अन्वये दिनांक २६.०७.२०१९ 
रोजी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०७३०१६०१३५६२१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


133e0927ff26c0f016f 


Dinesh M. Sonavane : 


2: 
3B23F92B58199, cn: 


(दि. मा. सोनवणे) 


0321 00CD9D66225CED8BAE27E0E1249D39EC14A5441 9D0A 1350484933 
\=Dinesh M. Sonavane 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३. मा.सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
४. श्री.हाजी एस. हैदर आझम, अध्यक्ष, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः मौआम-२०१८/प्र.क्र.८९/का-८, 


५. मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव 

६. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. महालेखापाल, HERTS - 9/ 2( HST व अनुज्ञेयता) / (लेखा परिक्षा) मुंबई / नागपूर. 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

९. सर्व जिल्हाधिकारी / सर्व जिल्हा पोलिस अधिक्षक 

१०.व्यवस्थापकीय संचालक, मौळाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई 
११.मा.मंत्री, अल्पसंख्याक विकास व वक्फ यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.मा.राज्यमंत्री, अल्पसंख्याक विकास व वक्फ यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.उप सचिव (राजशिष्टाचार कक्ष), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.उप सचिव (सा.उ,), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५.निवड नस्ती ( का-८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


